वाचा - 


जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू केलेल्या गट 
विमा योजनेच्या बचत निधीच्या लाभ प्रदानाचे 
परिगणितीय तक्ते - सन २०२३. 
महाराष्ट्र शासन 
ग्राम विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२३/प्र.क्र.३१/आस्था-१० 
बांधकाम भवन, २५ मर्झबान पथ, 
फोर्ट, मुंबई ४०० ००१ 
दिनांक: १६ मार्च, 2023. 


शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक-विमा-१०९०/प्र.२८०/१८, 
दिनांक ०१ सप्टेंबर १९९० 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक-गवियो-२०१९/प्र.क्र.४३/आस्था-५, 
दिनांक १९ मार्च २०२०. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक-गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५, 
दिनांक १५ एप्रिल २०२१. 

शासन निर्णय, ग्राम विकास विभाग क्रमांक-गवियो-२०२२/प्र.क्र.२००/आस्था-१०, 
दिनांक ३१ जानेवारी २०२३. 

शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक- गवियो-२०२३/प्र.क्र.०१/विमा प्रशासन, दिनांक 
२३ जानेवारी २०२३. 

सहाय्यक संचालक(गवियो), ळेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे पत्र क्र.गवियो/२०२३/ 
जि.प.क.ग.वि.यो/परिगणितीय Tat सन २०२३/३१/२२, दि.१३ मार्च, 2023 


शासन निर्णय- 


संदर्भाधीन क्रमांक ४ येथील शासन निर्णयानुसार १ जानेवारी, २०२२ ते ३१ डिसेंबर, २०२२ या 


वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना देय होणाऱ्या बचत 


निधीचे लाभ प्रदान करण्याचे dad निर्गमित करण्यात आले होते. 


२. संदर्भाधीन अनुक्रमांक ५ येथील शासन निर्णयान्वये वित्त विभागाने राज्य शासकीय कर्मचारी गट 
विमा योजना-१९८२ अंतर्गत दिनांक १ जानेवारी, २०२३ ते दिनांक ३१ डिसेंबर, २०२३ या कालावधीत 


गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या राज्य शासकीय कर्मचारी व अधिकारी यांना मिळणाऱ्या 


बचत निधीच्या लाभाचे परिगणितीय cat निर्गमित केळेळे आहेत. त्यास अनुसरुन सन 2023 या वर्षात 
सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या / आलेल्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना मिळणाऱ्या बचत निधीच्या लाभाचे 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२३/प्र.क्र.३१/आस्था-१० 


परिगणितीय dat निर्गमित करणे आवश्‍यक आहे. त्यानुसार यासोबत जोडलेल्या परिगणितीय 
तक्‍्त्यानुसार २०२३ या वर्षात गट विमा योजनेचे सदस्यत्व संपुष्टात येणाऱ्या/आलेल्या जिल्हा परिषद 
कर्मचाऱ्यांना या परिगणितीय तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे, प्रति युनिटकरीता बचत निधीचे संचित रकमेचे 
लाभ प्रदान करण्यात यावेत. 

३. सर्वजिल्हापरिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांनी दिनांक १ जानेवारी, २०२३ ते ३१ डिसेंबर, 
२०२३ या कालावधीत राजीनामा/सेवानिवृत्त/सेवेत असताना मृत्यू पावल्याने व इतर अन्य काही कारणाने 
ज्या जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांचे गट विमा योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येईल त्या कर्मचाऱ्यांना त्यांच्या 
वारसांना या सोबतच्या परिगणितीय तक्त्यानुसार देय होणारी बचत निधीची रक्‍कम देण्याबाबत आवश्‍यक 
ती कार्यवाही करण्यात यावी. 

४. शासन पुढे असेही आदेश देत आहे की, जिल्हा परिषद कर्मचाऱ्यांना लागू करण्यात आलेल्या गट 
विमा योजनेतील तरतुदीनुसार बचत निधीमधील रकमेवर दिनांक १ जानेवारी, २०२३ पासून दरसाल 
दरशेकडा ७.१ टक्के दराने (तिमाही चक्रवाढ होणारे) व्याज आकारण्यात आले आहे. जिल्हा परिषद 
कर्मचारी गट विमा योजना-१९९० च्या विमा निधीमधील संचित रक्‍कमांवर दरसाल दर शेकडा ४ टक्के 
या दरात कोणताही बदल झाला नसल्याने याच दराने विमा निधीमधीळ संचित रकमांवर व्याजाची 
आकारणी करण्यात यावी. 

५. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समित्या अधिनियम १९६१ च्या २४८ व्या 
परंतुकानुसार तसेच शासनाला समर्थन करणाऱ्या अन्य अधिकाराचा वापर करुन सोबतचा परिगणितीय 
dat सहायक संचाळक (गवियो), लेखा व कोषागारे, मुंबई यांचे चे पत्र क्र.गवियो/२०२२/ 
जि.प.क.ग.वि.यो./परिगणितीय तक्‍्ते/सन 2023/39/22, दि.१३ मार्च, २०२३ अन्वये उपलब्ध करुन 
देण्यात आलेल्या परिगणनेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३०३१६१६१२४७०४२० असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


SURESH DEORAM 
AMBEKAR 


(सु.दे.आंबेकर) 

अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
महालेखापाल, (लेखापरीक्षा), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत), 
महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता ), मुंबई / नागपूर ( दोन प्रतीत), 
महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क संचालनालय, मुंबई, 
विभागीय आयुक्‍त (सवी, 
५. अध्यक्ष, जिल्हा परिषद (सर्व ), 


०८ ww A -5 


पृष्ठ ५ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२३/प्र.क्र.३१/आस्था-१० 


६. जिल्हा परिषदांचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सर्व), 

७. जिल्हा परिषदांचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी (सर्व ), 

८. मुख्य लेखा परीक्षक, स्थानिक निधी लेखा, मुंबई/पुणे/नागपूर/औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती, 

९. संचालक, लेखा व कोषागारे कार्यालय, मुंबई, 

१०.संचालक (विमा), विमा संचालनालय, गृहनिर्माण भवन, म्हाडा, बांद्रा ( पूर्व ), मुंबई-४०० ०५१, 

११.जिल्हा कोषागार अधिकारी (सर्व ), 

१२.वित्त विभाग (व्यय १५) व (शासकीय हमी), मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२, 

१३.कक्ष अधिकारी, कार्यासन आस्था-७, आस्था-८, आस्था-९, आस्था-१०, आस्था-११, 
आस्था-१२, वित्त-१, ग्राम विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

१४.निवड नस्ती, कार्यासन आस्था-१०, ग्राम विकास विभाग. 


पृष्ठ ५ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५ 
ग्रामविकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक- गवियो २०२३/प्र.क्र.३१/आस्था.१०, दिनांक मार्च, २०२३सोबतचेजोडपत्र. 73. 
मृत्यू, सेवानिवृत्ती, सेवा समाप्ती इत्यादी कारणामुळे योजनेचे सभासदत्व संपुष्टात येणाऱ्या महिन्याच्या अखेरीपर्यंतच्या प्रत्येक महिन्याला रु. ६०/- प्रमाणे अंशादान करणाऱ्या 
सदस्याच्या बचत खात्यामध्ये संचित होणारी बचत निधीची व्याजासह देय होणारी एकूण रक्‍कम दर्शविणारा THAT... 
सन २०२३ यावर्षी सदस्यत्व संपुष्टात आल्यास देय होणारी रक्‍कम. 


बचतनिधीचा सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना 
सदस्य होण्याचा 
दिनांक जानेवारी | फेब्रुवारी । मार्च एप्रिल मे जून जुलै ऑगस्ट सप्टेंबर ऑक्टोबर । नोव्हेंबर डिसेंबर 
१ ऑक्टो. १२९० | ३४९१३ ३५१६१ ३५४०९ ३५६६० ३५९११ ३६१६५ ३६४१९ ३६६७६ ३६९३३ ३७१९३ ३७४५३ ३७७१६ 
9 FIFT.9889 ३४२७७ ३४५२१ ३४७६६ ३५०१२ ३५२६० ३५५१० ३५७६० ३६०१३ ३६२६७ ३६५२२ ३६७७९ ३७०३७ 
१ जाने.१९९२ ३१६५१७ । ३१८८५ । ३२११४ ३२३४५ ३२५७७ ३२८११ ३३०४६ ३३२८२ ३३५२० ३३७५९ ३४००० ३४२४२ 
१ जाने.१९९३ २९८१० ३००२७ ३०२४६ ३०४६५ ३०६८७ ३०९०९ ३११३३ ३१३५८ ३१५८५ ३१८१२ ३२०४१ ३२२७२ 
q जाने.१९९४ २७९४१ २८१४७ २८३५५ २८५६४ २८७७४ २८९८५ २९१९७ २९४११ २९६२६ २९८४२ ३००६० ३०२७९ 
१ जाने.१९९५ २६२८२ २६४७८ २६६७६ २६८७५ २७०७५ २७२७६ २७४७९ २७६८३ २७८८७ २८०९३ २८३०१ २८५०९ 
१ुन्जाने.१९२६ २४८०७ । २४९९५ । २५१८४ । २५३७४ २५५६५ २५७५८ २५९५१ २६१४६ २६३४२ २६५३९ २६७३७ २६९३६ 
१ जाने.१९९७ २३४९५ २३६७५ | २३८५७ । २४०३९ २४२२२ २४४०७ । २४५९२ २४७७९ २४९६७ २५१५६ २५३४६ २५५३७ 
१ जाने.१९९८ २२३३१ २२५०५ २२६७९ २२८५४ । २३०३१ २३२०८ । २३३८७ । २३५६६ २३७४७ २३९२९ २४१११ २४२९५ 
१ जाने.१९९९ २१२९८ २१४६५ २१६३३ २१८०२ । २१९७३ २२१४४ । २२३१६ २२४८९ । २२६६४ । २२८३९ । २३०१५ २३१९३ 
षे जाने.२००० २०३७९ २०५४१ २०७०४ २०८६८ २१०३३ २११९८ २१३६५ २१५३३ २१७०१ २१८७१ २२०४२ २२२१२३ 
१ जाने.२००१ १९५६३ १९७२० १९८७८ २००३७ २०१९६ २०३५१७ । २०५१९ २०६८२ । २०८४५ २१०१० २११७५ २१३४२ 
१ जाने.२००२ १८८३२ । १८९८५ १९१३९ १९२९३ १९४४९ १९६०५ १९७६३ १९९२१ २००८० २०२४० २०४०१ २०५६३ 
१ जाने.२००३ १८१७५ १८२३२४ १८४७३ १८६२४ १८७७५ १८९२८ १९०८१ १९२३५ १९३९१ १९५४७ १९७०७४ १९८६२ 
१ जाने.२००४ १६९७१ १७११३ १७२५५ १७२९९ १७५४२ १७६८८ १७८३५ १७९८१ १८१२९ १८२७८ १८४२७ १८५७८ 
१ जाने.२००५ १५८६१ १५९९७ १६१३३ १६२७० १६४०७ १६५४६ १६६८५ १६८२५ १६९६६ १७१०८ १७२५१ १७३९४ 


पृष्ठ ५ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः गवियो-२०२१/प्र.क्र.३२/आस्था-५ 


बचतनिधीचा सदस्यत्व संपुष्टात येण्याचा महिना 
सदस्य होण्याचा 

दिनांक जानेवारी | फेब्रुवारी | मार्च एप्रिल मे जून जुलै | ऑगस्ट | सप्टेंबर | ऑक्टोबर नोव्हेंबर | डिसेंबर 
१ जाने.२००६ १४८३८ | १४९६८ । १५०९८ । १५२२९ । १५३६० । १५४९२ । १५६२६ १५७६० । १५८९४ । १६०३० | १६१६६ १६३०३ 
१ जाने.२००७ १३८९५ १४०१९ १४१४७२३ १४२६८ १४२३९४ १४५२१ १७६४८ १४७७७ १४९०६ १५०३५ १५१६६ १५२९७ 
१ जाने.२००८ १३०२२ १३१४१ १३२६० १३३८० १३५०१ १३६२२ १३७४४ १३८६७ १३९९१ १४११५ १४२४० १४३६६ 
ग जाने.२००९ १२२१६ 92330 १२४४४ १२५५९ १२६७५ १२७९२ १२९०९ १३०२७ १३१४६ १३२६५ १३३८५ १३५०६ 
१ जाने.२०१० ११४७१ ११५८० ११६९१ ११८०१ ११९१३ १२०२५ १२१२३८ १२२५१ १२३६५ १२४८० १२५९५ १२७११ 
A जाने.२०११ १००९५ १०१९६ १०२९८ १०४०० १०५०४ १०६०७ १०७१२ १०८१७ १०९२२ ११०२९ १११३६ 99283 
१ जाने.२०१२ ८८२३ ८९१७ ९०११ ९१०६ ९२०२ ९२९८ ९३९५ ९४९२ ९५९० ९६८८ ९७८७ ९८८७ 
१ जाने.२०१३ ७६५२ ७७३९ ७८२६ ७९१४ ८००३ ८०९२ ८१८२ ८२७२ ८३६२ ८४५४ ८५४५ ८६३८ 
१ जाने.२०१४ ६५७७ ६६५८ ६७३९ ६८२१ ६९०३ ६९८६ ७०६९ ७१५२ ७२३६ ७३२१ ७४०६ ७४९२ 
१ जाने.२०१५ ५५९२ ५६६७ ५७४२ ५८१८ ५८९४ ५९७१ ६०४८ ६१२६ ६२०४ ६२८२ ६३६१ ६४४१ 
q जाने.२०१६ ४६८८ ४७५८ ४८२७ ४८९८ ४९६९ ५०४० ५११२ ५१८४ ५२५६ ५२३२९ ५४०२ ५४७६ 
१ जाने.२०१७ ३८५८ ३९२२ ३९८८ ४०५४ ४११९ ४१८६ ४२५२ ४२३१९ ४३८७ ४४५५ ४५२२३ ४५९१ 
१ जाने.२०१८ ३०९४ ३१५५ ३२१५ ३२७६ ३३३७ ३३९९ ३४६१ ३५२३ ३५८६ ३६४९ ३७१३ ३७७६ 
१ जाने.२०१९ २३८७ २४४३ २५०० २५५६ २६१३ २६७१ २७२८ २७८६ २८४५ २९०४ २९६३ ३०२२ 
q जाने. २०२० १७३३ १७८५ १८३७ १८९० १९४३ १९९७ २०५० २१०४ २१५९ २२१४ २२६९ २२३२४ 
१ जाने. २०२१ ११२८ ११७६ १२२५ १२७४ १२३२४ १३७४ १४२४ १४७७४ १५२५ १५७६ १६२७ १६७९ 
१ जाने. २०२२ ५६६ ६११ ६५७ ७०२ ७४९ ७९५ ८४२ C28 ९३६ ९८३ १०३१ १०७९ 
१ जाने. २०२३ ४२ ८४ १२७ १६९ २१२ २५६ २९९ ३४३ ३८७ ४३१ ४७६ ५२१ 


मम मेमिम म मिमिमे गन 


पृष्ठ ५ पैकी ५ 


